रायगड जिल्ह्यातील पोलादपूर तालुक्‍यातील इतर 
जिल्हा मार्ग रस्त्याची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.५५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १५ जुलै, २०२१. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-१४०/१५१३, दि.०२/०६/२०२१. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये रायगड 
जिल्ह्यातील पोलादपूर तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव 
शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, रायगड, अलिबाग यांनी सदर रस्ता दर्जोन्नत करणेबाबत 
मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, रायगड, अलिबाग यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, रायगड, 
अलिबाग यांचा ठराव विचारात घेऊन रायगड जिल्ह्यातील खालील रस्ता दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा । साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक . एकूण लांबी | नंतरचा 
लांबी (कि.मी.) क्रमांक 
षि बोजरफाटा ते उमरठ चांदके खोपड इतर जिल्हा | ०/००ते ११/६०० | ११.६०० | प्रमुख 
ढवळे रस्ता मार्ग (११.६०० कि.मी.) | कि.मी. जिल्हा 
१५६ मार्ग-१०९ 
एकूण ११.६०० 
कि.मी. 
परिणामी, सदर रस्त्यांची लांबी विचारात घेता रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील रायगड 


जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ११.६०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१११३.५४ 
+ ११.६००) म्हणजेच ११२५.१४० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ११.६०० कि.मी. ने घट 


होवून एकूण लांबी (9६८.३२ - ११.६००) म्हणजेच ७५६.७२० कि. मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.५५/नियोजन-२ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७१५१४३१२७९९१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 


Pras h ant DN: CN = Prashant Vinayakrao Patil, C = IN, 


: , S = Maharashtra, O = Government Of 
Vinayakrao Patil — daer2o2tcr1s 143625 000 
(प्रशांत पाटील ) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


१) विभागीय आयुक्‍त, कोकण. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

3) जिल्हाधिकारी, रायगड. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड, अलिबाग. 

प) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, कोकणभवन, नवी मुंबई (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द 

करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पनवेल. 


LO 9 व कटे 


संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


2) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


